पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य यांच्या अधिनस्त 
पोलीस अधिक्षक ठाणे यांच्या कार्यक्षेत्रातील 
| " भिरारोड" पोलीस ठाणे अंतर्गत नवघर पोलीस 
oe ate पोलीस ठाण्यात रुपांतर करुन " नवघर " 
९ | भ्र नवौन पोलीस ठाणे निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
| गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. पीओएस-०३०९/७९१/प्र.क्र.३१८/पोल-३ 
मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ दिनांक ५ ऑगष्ट, २००९ 


वाचा:- १) अपर पोलीस महासंचालक (नि.ब.स.), पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंनई यांचे पत्र क्रमांक-पोमसं/२६ 
अ/४७/ठाणे'ग्रा.(मिरारोड)/२८/०३ दिनांक Yo.9. 200k 


प्रस्तावना: - 
मिरारोड उपविभागातील fats पोलीस ठाणे अंतर्गत नबघर परिसरातील वाढत्या वस्त्या, संकुले, 
त्याअनुषंगाने वाढती लोकसंख्या, वाहनांच्या संख्येत झालेली वाढ यामुळे गुन्हयामध्ये झालेली लक्षणिय वाढ ही बाब 
विचारात घेता कायदा ब सुव्यबस्था राखण्यासाठी व गुन्हेंगारीबर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सध्याच्या" मिरारोड " पोलीस 
ठाण्याचे विभाजन करुन "नवघर" पोलीस ठाणे निर्माण करण्याचा प्रस्ताष शासनाच्या विचाराधिन होता. 
शासन निर्णयः- 

बरील प्रस्तावाचा सर्बांगिण fran करुन पोलीस अधिक्षक, ठाणे यांचे कार्यक्षेत्रातील " मिरारोड " पोलीस ठाणे 
अंतर्गत नबघर पोलीस चौकीचे पोलीस ठाण्यात रुपांतर करुन पोलीस अधिक्षक, ठाणे यांचे आस्थापनेवरील उपलब्ध 
मनृष्यबळातुन '' नवघर '' नवोन पोलीस ठाणे निर्माण करण्यास ब यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ पोलीस 
दलासाठी निर्माण करण्यात येत असलेल्या पदनिर्मितीच्या चौथ्या टप्यामध्ये प्रस्तावित करुन निर्माण करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात Be आहे. 

सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संगणक 

सांकेतांक २००९०८०५१६४३५५००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार ब नाबाने 


aor a 
(oat. बानखडे) 
कार्यासन अधिकारी; गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, | 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण परिक्षेत्र कोकण. 

पोलोस आयुक्‍त, ठाणे- 

पोलीस अधिक्षक, ठाणे. 


प्रधान महालेखाकार (लेखा परिक्षण-१) महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयत्ता/लेखा परीक्षा) मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

कक्ष अधिकारी, पोल-७ , गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (पोल-३) 


